राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्चशिक्षण 
घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीबाबतची सुधारित 
शिष्यवृती योजना. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अविवि २०२०/प्र.क्र.५०/का-६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - २७ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमाक अविवि -२००९ / प्र. क्र. ४६/ ०९/ 
का-१, दिनांक ५/२/२००९. 
) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अविवि - २०१० / प्र. क्र. २१२ / ०९ 
/ का.४, दिनांक ३/२/२०१०. 
३) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अविवि -२०१० / प्र. क्र. ११२ / १० 
/ का.६, दिनांक २२/०७/२०१०. 
४ अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अविवि -२०११ / प्र. क्र. ४४/ ११/ 
का.६, दिनांक १४/१०/२०११. 
५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, 
दिनांक ७/ १० / २०१७. 
६) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - टीईएम - २०१८ /प्र.क्र.३५/तांशि-४, 
दिनांक ३१/०३/ २०१८. 
७ अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक- अविवि-२०१७ / प्र क्र ४ /का-९ 
दिनांक १०/०१/२०१७. 
८) अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक- अविवि-२०२० / प्र क्र ५०/का-६ 
दिनांक ०४/१०/२०२२. 


A 


ल 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील मुस्लीम, बौध्द, खिश्चन, जेन, शिख, पारसी व यहूदी / ज्यू या अल्पसंख्याक 
समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता राज्य शासनाद्वारे सन २००८-२००९ पासून शिष्यवृती योजना 
राबविण्यात येत आहे. 
२. सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्यास व शिष्यवृतीच्या रकमेत वाढ करण्यास व ही योजना 
सन २०२२-२३ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास उपरोक्त क्र. ८ येथील शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि २०२०/प्र.क्र.५०/का-६ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त क्रं ८ येथील शासन निर्णयात खालील तक्त्यातील “अ” येथे नमूद केलेल्या 


मुद्दा / अट च्या ऐवजी सदर तक्त्यातील “ब” येथे दर्शविल्यानुसार वाचण्यात यावे. 


oe aT” 


66 gq” 


are निर्णय क्र. अविवि / 2020 / प्र. क्र. ५० / 
का-६, दि. ०४/ १०/ २०२२ मधील अट / मुद्दा 


प्रस्तावित सुधारणा 


पृष्ठ क्र.२ :: विद्यार्थ्यांची पात्रता अंतर्गत-मुद्दा क्र.ब) 
सदर योजनेचा लाभ हा कुटूंबातील केवळ दोन 
अपत्यांपर्यंत मर्यादित असेल. 


पृष्ठ क्र.२ :: विद्यार्थ्यांची पात्रता अंतर्गत-मुद्दा 

क्र.बो 

सदर योजनेचा लाभ हा आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटूंबातील 
अपत्य संख्येचा विचार न करता कुटूंबातील कोणत्याही 
दोन पात्र अपत्यांना अनुज्ञेय राहिल. 


पृष्ठ क्र.३ :: विद्यार्थ्यांची अपात्रता अंतर्गत-मुद्दा 
क्र.ग) 

संबंधित अल्पसंख्याक विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याच्या 
अधिवासी असावा व त्याने माध्यमिक शालांत 
परीक्षा महाराष्ट्र राज्यातून उत्तीर्ण केलेली 

असावी . 


पृष्ठ क्र.३ :: विद्यार्थ्यांची अपात्रता अंतर्गत-मुद्दा क्र.ग) 
सदर झासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.३ वरील मुद्दा H. ग) 
हा मुद्दा :: विद्यार्थ्यांची अपात्रता ऐवजी “विद्यार्थ्यांची 
पात्रता” या मथळया अंतर्गत समाविष्ट करुन 
वाचण्यात यावा. 


पृष्ठ क्र.४ :: अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे 
अंतर्गत मुद्दा क्र. ४) 


पृष्ठ क्र.४ :: अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे अंतर्गत 
मुद्दा H. ४) 


विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक वर्षाच्या शिष्यवृती साठी 


विद्यार्थी ज्या शैक्षणिक वर्षाच्या शिष्यवृती साठी अर्ज 


अर्ज करीत आहे त्या वर्षाच्या लगत पूर्वीच्या वर्षाच्या 


करीत आहे त्या वर्षाच्या लगतपूर्वीच्या वित्तीय वर्षाचे 


उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. 
विद्यार्थ्याचे पालक उत्पन्न कर भरत असल्यास 


उत्पन्न विचारात घेऊन तहसिलदार अथवा सक्षम 
प्राधिकाऱ्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवर्‌यक 


आयकर विवरणपत्राची सत्यप्रत देखील उत्पन्नाचा 


राहील. 


दाखला म्हणून ग्राहय धरण्यात येईल . उत्पन्नाचा 


ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक आयकर भरत असतील अडा 


दाखला नसलेल्या पालकांनी उत्पन्नांचे प्रतिज्ञापत्र 
कोऱ्या पेपरवर स्वयंप्रमाणित (Self Certified) 


प्रकरणी पालकांच्या आयकर विवरणपत्राची सत्यप्रत 
देखील तहसिलदारांच्या स्वाक्षरीच्या उत्पन्नाच्या 


प्रमाणपत्र स्वरूपात सादर करणे आवश्‍यक आहे 
(प्रतिज्ञा पत्राचा मसुदा सोबत जोडला आहे). 


दाखल्यासोबत जोडणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि २०२०/प्र.क्र.५०/का-६ 


पृष्ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी व शर्ती 
अंतर्गत मुद्दा क्रं. ८) 
सदर योजनांतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक 
वर्षात इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्याची प्रवेशित 
अभ्यासक्रमासाठी किमान ५० टक्के 
उपस्थिती आवडयक असून सदरची उपस्थिती 
ही आधारसंळलग्नित बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाळीवर 
विद्यार्थ्यांनी नोंदविणे आवश्‍यक असेल. संबंधित 
विद्यापीठ / महाराष्ट्र राज्यतंत्रशिक्षण मंडळ / 
महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळ यांच्या प्रचलित नियमानुसार त्यांनी 
परीक्षांसारख्या अन्य विविध प्रयोजनार्थ विहित 
केलेल्या उपस्थितीच्या प्रमाणाची स्वतंत्रपणे सर्व 
संबंधित विद्यार्थ्यांनी पूर्तता करणे आवश्‍यक असेल. 
तथापि प्रथम सत्रामध्ये देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृतीच्या 
पहिल्या हप्त्याच्या रकमेसाठी विद्यार्थ्यांची किमान 
उपस्थिती व परीक्षेबाबतची माहिती विचारात घेण्यात 
येऊ नये. परंतु त्यापुढील सर्व सत्रांकरिता उर्वरित 
शिष्यवृतीची रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी त्या विद्यार्थ्यांची 
लगतपूर्वीच्या सत्रातील किमान ५० टक्के इतकी 
उपस्थिती व लगतपूर्वीच्या सत्र परीक्षेस बसला 
असल्याची खात्री करणे आवश्‍यक असेल. 


पृष्ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी व शर्ती 
अंतर्गत मुद्दा क्रं. ८) 

सदर योजनांतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक 
वर्षात इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्याची प्रवेशित 
अभ्यासक्रमासाठी उपस्थिती बायोमेट्रीक उपस्थिती 
प्रणालीवर नोंदविणे अपेक्षित आहे. तथापि ज्या शैक्षणिक 
संस्थेत अद्याप बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली बसविण्यात 
आलेली नाही अथवा बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणाली 
तांत्रीक अथवा अन्य कारणामुळे नादुरूस्त असल्यास 
संस्थेने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार 
नोंदविणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी व शर्ती 
अंतर्गत मुद्दा क्रं. ११) 

परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेशा 
घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत 
दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णत: अनुत्तीर्ण 
झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक 
वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास संबंधित विद्यार्थी 
अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर 
योजनेतंर्गत लाभाकरीता कायमस्वरूपी अपात्र ठरेल . 


पृष्ठ क्र.६ :: लाभाच्या पात्रतेसाठी इतर अटी व शर्ती अंतर्गत 
मुद्दा क्रं. ११) 

परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेशा 
घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत दोन 
किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णत : अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या 
अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला 
नसल्यास संबंधित विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित 
कालावधीसाठी सदर योजनेतंर्गत  लाभाकरीता 
कायमस्वरूपी अपात्र ठरेल आणि सदरची अट, पूर्वलक्षी 
प्रभावाने लागू न करता ती शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून 
विविध विहित अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षात / थेट द्वितीय 
वर्षात नव्याने प्रवेशा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि २०२०/प्र.क्र.५०/का-६ 


उपरोक्त तक्त्यातील “ब” येथे दर्शविलेल्या प्रशासकीय सुधारणांव्यतिरिक्‍्त या शासन निर्णयात 
कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७२०१०१७९४१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHASHANK 9 
YASHWANT BARVE ; 


(शशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११.सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.प्रधान महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१३.महालेखापाल १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६.संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१७.संचाळक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१९.सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवडनस्ती. 


<? (२ SG —& 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


